वितरण आदेडा क्र.४ 


वाचा : 


प्रस्तावना :- 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य प्रशिक्षण 
नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३६ 
जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रज्ञासकीय 
प्रशिक्षणाकरिता, ( प्रशिक्षण शुल्क ) प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत . 


योजनांतर्गत सन २०१९-२० 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१९/ प्रक्र.६५/१८/१२-अ 


भः 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०१९. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन-०९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ 
दि.२३.९.२०११ 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिआरएन -२०१४/४४०/प्रक्र.६६/१४/ 


१२-अ दि.१.११.२०१४. 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक यडादा-२०१५/१२५५/प्रक्र.२४३/१५/ 


१२-अ दि.३०.०४.२०१६ 


. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९ /प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प, ३ 


दि.८ जुले, २०१९. 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. - बीयुडी-२ ०१९/ प्र.क्र.९६ /२०१९/२५, 


दि.९ जुले, २०१९ 


. महासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन मूल्यमापन यंत्रणा यशदा पुणे यांचे 


क्र. राप्रनिमूय/२०१९-२० /आर्थिक तरतूद /प्रक्र.०१/७० दि.२८.६.२०१८ 
दि.२२.४.२०१९ चे पत्र. 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः टीआरएन २०१९/ प्रक्र.६५/१२-अ 


दि.३०.५.२०१९ 


. सचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन मूल्यमापन यंत्रणा यडादा पुणे यांचे 


क्र.राप्रनिमूय/२०१९-२०/ आर्थिक तरतूद /प्रक्र.०१/१९६ दि.३.9.२०१९ चे पत्र. 


राज्य शासनाचे प्रशिक्षण धोरण प्रभावीपणे राबविण्याकरिता Barat पुणे, या संस्थेमध्ये वर्ग १ चे अधिकारी, 


विभागीय संस्थांमध्ये वर्ग २ व वर्ग ३ चे अधिकारी व कर्मचारी व जिल्हा स्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 


वर्ग३ व वर्ग ४ च्या कर्मचा-यांकरिता प्रशासकीय प्रशिक्षण घेण्याचे संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 


झाले आहे. या प्रशिक्षणार्थ्याकरिता निवास व भोजन व्यवस्था व इतर प्रशिक्षण संबंधित सर्व अनुषंगिक बाबी 


याकरिता संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी 


निवासी प्रशासकीय प्रशिक्षण शुल्क दर मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, नवीन विषयाची तोंड ओळख या 


एक दिवसीय अनिवासी प्रशिक्षणाकरिता संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा 


प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी प्रशिक्षण शुल्क दर मंजूर करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१९/ प्रक्र.६५/१८/१२-अ 


त्यानुसार, महासंचालक, राप्रनिमूयं, यशदा पुणे यांनी, संदर्भाधीन क्र.६ व ८ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुषंगाने सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्थामध्ये ५१७०० इतक्या प्रशिक्षणार्थी यांचे प्रशासकीय प्रशिक्षणाचे KRA चे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. 
त्याप्रमाणे प्रशिक्षणानुसार, यशदा पुणे, ६विभागीय व ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशिक्षण 
आराखडयानुसार एकूण रु. १९३९.८५ लाख (रुपये एकोणीस कोटी एकोणचाळीस लाख, पंच्याऐंशी हजार फक्त) 


इतकी प्रशिक्षण खर्चाची रक्‍कम निश्चित करण्यात आली आहे. 


आता, राज्य प्रशिक्षण धोरणांअंतर्गत ५१७०० इतक्या प्रशासकीय प्रशिक्षण आराखडयास प्रशासकीय मान्यता 
देणे व संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता रु.२०.०० कोटी इतक्या 
मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० % मर्यादेत रु. १२.०० कोटी (अक्षरी रुपये बारा कोटी फक्त) इतक्या प्राप्त होणा- 
या निधीपैकी प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या रु.१९३९.८५ लाख इतक्या खर्चास वित्तीय मान्यता देऊन सर्व प्रशिक्षण संस्थांना 
एप्रिल २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ अखेर सात महिन्याच्या खर्चाकरिता रु.१०.०० कोटी (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) 
इतके सहायक अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मागणी क्र. ए-०४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३- 

प्रशिक्षण ००-१०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय्य यावरील खर्च (२०७० ०८५३) 

३१-सहायक अनुदान, कार्यक्रमावरील खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता संदर्भाधीन क्र. ४ 

च्या शासन परिपत्रकान्वये एकूण रु.२०००.०० लाख ( अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त ) इतका निधी अर्थ संकल्पित 

करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये केलेल्या तरतूदीच्या 
अनुषंगाने संपूर्ण अनिवार्य ३१,सहाय्यक अनुदान ( वेतनेतर ) तरतूद नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आली 
आहे. 

२. संदर्भाधीन क्र. ४ च्या वित्त विभागाच्या दि.८.७.२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार अनिवार्य खर्चासाठी 

एकूण रु.२०००.०० लाख इतक्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० % च्या मर्यादेत रु.१२००.०० लाख (रुपये IR लाख 

wad) इतका निधी खर्च करण्याची मर्यादा विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 

५०% च्या मर्यादेत रु.१०००.०० लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

न आता, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणेअंतर्गत संदर्भाधीन क्र.८ च्या पत्रान्वये, यशदा पुणे,६ 
विभागीय व ३४ जिल्हास्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांकरेता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता खालील 
दिलेल्या तक्‍्त्यानुसार ५१७०० प्रशिक्षणार्थीचा अंतिम केलेल्या प्रशिक्षणाचा आराखडयाच्या रु. १०.०० कोटी 
(अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतक्या प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या खर्चास वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग 
पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. २७ (2) (अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करुन व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१९/ प्रक्र.६५/१८/१२-अ 


प्रशिक्षणाचे प्रकार यडादा पुण विभागीय प्र. प्र. संस्था जिल्हा प्र.प्र संस्था रु. लाखात 
प्रशिक्षण शुल्क दर रु. २०००/- | प्रशिक्षण शुल्क दररु.१५००/-| प्रशिक्षण शुल्क दर रु.१०००/- 
प्रशिक्षणार्थी | रक्‍कम प्रशिक्षणार्थी | तक, प्रशिक्षणार्थी| रक्‍कम प्रशिक्षणार्थी | एकूण रक्‍कम 
पायाभूत- वर्ग-१ (४२ दिवस) ५३३ रु.४४७.७२ निरंक निरंक - निरंक निरंक ५३३ रु.४४७.७२ 
उजळणी वर्ग-१ (५ दिवस) २०० रु.२०.०० निरंक निरंक निरंक निरंक २०० रु.२०.०० 
पदोन्नतीनंतरचे वर्ग-१ (१२ दिवस) २७५ रु.६६.०० निरंक निरंक निरंक निरंक २७५ रु.६६.०० 
उद्घोधन प्रशिक्षण यशादामध्ये २३० रु.९.२० निरंक निरंक निरंक निरंक २३० रु.९.२० 
निवासी (२ दिवस) 
उद्दोधन प्रशिक्षण यडादामध्ये ६०० रु.३.६० निरंक निरंक निरंक निरंक ६०० रु.३.६० 
अनिवासी (१ दिवस) रु.६००/- 
प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (१दिवस) ४०० रु.२.४० निरंक निरंक निरंक निरंक २०० रु.२.४० 
रु.६००/- 
पायाभूत- वर्ग-२ (४२ दिवस) निरंक निरंक - २०० रु.१२६.०० | निरंक निरंक २०० रु.१२६.०० 
उजळणी वर्ग-२ २(५ दिवस) निरंक निरंक - १०२० रु.७६.५० निरंक निरंक १०२० रु.७६.५० 
पदोन्नतीनंतरचे वर्ग-२ (१२ दिवस) निरंक निरंक - २०० रु.३६.०० | निरंक निरंक २०० रु.३६.०० 
पायाभूत- वर्ग-३ (१२ दिवस) निरंक निरंक - ९२४ रु.१६६.३२ | निरंक निरंक ९२४ रु.१६६.३२ 
उजळणी वर्ग-३ (५ दिवस) निरंक निरंक - ७२४० रु.५४३.०० | निरंक निरंक २२४० रु.१६८.०० 
पदोन्नतीनंतरचे वर्ग-३ (६ दिवस)| निरंक निरंक - ४६७ रु.४२.०३ | निरंक निरंक ४६७ रु.४२.०३ 
उद्दोधन प्रशिक्षण अनिवासी निरंक निरंक - ८०० रु.४.८० | निरंक निरंक ८०० रु.४.८० 
वर्ग-३ (१ दिवस) रु.६०० 
पायाभूत- वर्ग-३ (१२ दिवस) निरंक निरंक - निरंक निरंक १८५ रु.२२.२० १८५ रु.२२.२० 
वर्ग-३ जिल्हा संस्था रायगड 
उजळणी वर्ग-३ (५ दिवस) निरंक निरंक - निरंक निरंक ७९१ ean S| रू.३९.५५ 
पायाभूत वर्ग-४ (६ दिवस) निरंक निरंक - निरंक निरंक १२० रु.७.२० १२० रु.७.२० 
उजळणी वर्ग-४ (३ दिवस) निरंक निरंक - निरंक निरंक ४२६० रु.१२७.८० ४२६० रु.१२७.८० 
उद्बोधन प्रशिक्षण अनिवासी निरंक निरंक - निरंक निरंक ३३२५५ रु.१९९.५३ ३३२५५ रु.१९९.५३ 
(१ दिवस) रु.६०० 
एकूण २२३८ रु.५४८.९२ १०८५१ रु.९९४.६५ | ३८६११ रु.३९६.२८ ५१७०० रु.१९३९.८५ 
३. सदर मान्यतेच्या अधीन राहून राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, Barat पुणे, ६ विभागीय प्रशासकोय 


प्रशिक्षण संस्था व ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था यांनी वर्षभरात वरील तक्त्यातील रकाना क्र.५ मध्ये नमूद संख्ये संस्था व ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था यांनी वर्षभरात वरील तक्त्यातील रकाना क्र.५मध्ये न मूद संख्ये 


इतक्या प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे अनिवार्य आहे. 


त्यानुसार आता राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३४ जिल्हा प्रशासकीय 


प्रशिक्षण संस्थांना दि. १ एप्रिल २०१९ ते दि. ३० ऑक्टोबर, २०१९ या सात महिन्याच्या कालावधीत घेण्यात येत असलेल्या / 


येणा-या प्रशासकीय प्रशिक्षण शुल्काच्या खर्चापोटी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ”, विवरणपत्र “ब”, विवरणपत्र “क” 


मधील मध्ये नमूद केल्यानुसार ( रु.२००.०० लाख राप्रनिमूयं, यशदा पुणे + रु.६५०.०० लाख ६ विभागीय प्रशासकीय 


प्रशिक्षण संस्था + रु.१५०.०० लाख ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थां) असा एकूण रु. १०००.०० लाख (अक्षरी रुपये 


दहा कोटी फक्त ) इतका खर्च “ मागणी क्र .ओ-४-२०७० इतर प्रशासकीय सेवा ०० - ००३ -प्रशिक्षण ०० - १०- राज्य 


प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर )” 


कार्यक्रमांतर्गत या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून सहायक 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१९/ प्रक्र.६५/१८/१२-अ 
अनुदान म्हणून वितरित करण्यात यावा. 

8. या प्रशिक्षण खर्चासाठी रु.१०.०० कोटी (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतका खर्च “ मागणी क्र .ओ-४-२०७० 
इतर प्रशासकीय सेवा ०० - ००३ -प्रशिक्षण ०० - १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय 
यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) ” कार्यक्रमांतर्गत या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने तात्काळ 
कोषागारातून आहरित करावे. सदर अनुदानाची संबंधित कोषागारातून काढण्यात आलेली रक्‍कम महालेखापाल 
कार्यालयातील SAT त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी. 

६. यकदा पुणे, यांनी सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थाकडील प्रशिक्षणाचा आढावा घेऊन त्यांना 
आवर्यकतेनुसार निधी वितरित करण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 
७. संस्थांनी आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे विनियोग प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE) 
महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर व शासनाला सदर विनियोग प्रमाणपत्रात 
बाबनिहाय तपशीलवार खर्चाची नोंद घेऊन तातडीने सादर करावे. 

८. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार, महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, 
मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 
९. संस्थांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मधील खर्च मंजूर अनुदाना इतका सीमित ठेवावा. 

१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. क्र. अर्थसं-२०१९/प्रक्र.९२/ अर्थ-३ दि. ८ जुले, २०१९ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची तसेच या परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ 

मधील अटींची पूर्तता या प्रकरणी होत आहे. 
११. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या अनुक्रमे संदर्भ क्र. १३०/१४४३, दि.२७ ऑगस्ट, २०१९ 
व संदर्भ क्र.२९६ /व्यय-४ दि.६ सप्टेंबर,२०१९च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥व/9७0॥9.9०७.॥॥ या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९१७१२१४५१०४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Leena Ashish Sankhe 
Date: 2019.09.17 12:25:55 +05'30' 


(लिना संखे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
2. FETS (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१९/ प्रक्र.६५/१८/१२-अ 


3. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

ष्‌. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

६. विभागीय आयुक्त (सर्व विभाग) 

७. जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे) 

८. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
९. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 


qo. संचालक, सर्व विभागीय प्रशिक्षण संस्था ( नागपूर, पुणे, खोपोळी, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद) 
११. संचालक //विशेष कार्य अधिकारी / प्राचार्य सर्व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 

१२. नियोजन विभाग, (कार्यासन १४४३) / वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१३. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 

१४. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय मुंबई-३२ 

१५. निवडनस्ती, कार्यासन-१२-अ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१९/ प्रक्र.६५/१८/१२-अ 


शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन २०१९ / प्रक्र.६५/१९ / १२-अ दिनांक १६ सप्टेंबर,२०१९ 
विवरण पत्र "अ" यशदा पुणे 


रु. लाखात 
अ.क्र.संस्थेचे नांव प्रशिक्षणाचे प्रकार एकूण प्रशिक्षण शुल्क 
चदोन्नतीनतरचे = प्रशिक्षणार्थींची | रु.२०००/-निवासी 
पायाभूत पदोन्नतीनंतरचे | उजळणी नवीन विषय | प्रशिक्षकांचे | valet डी : /- अनिवासी 
वर्ग-१ प्रशिक्षण वर्ग-१ तोंड ओळख | प्रशिक्षण प्रशिक्षण | स्या अ विणा 
(४२ दिवस) | वर्ग-१ (५दिवस) (१दिवस) =| (१दिवस) ।(२दिवस) एकूण खर्च 
(१२ दिवस) 
q २ ३ 8 4 & ) ८ ९ शकि ० 
१ ५३३ २७५ २०० ६०० ४०० २३० =k 
५३३५४२५ (२७५९१२२०००) (२००५५५२०००) | (GooXIXG0) | ( YooXIX§o0) |(230X2X2o0o 
2000 
एकूण रु.४४७.७२ रु.६६.०० रु.२०.०० रु.३.६० रु.२.४० as aes रु.५४८.९२ 
* 200,00 
* यझडादा पुणे यांना प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार एकूण प्रशिक्षण खर्चा पैकी एप्रिळ ते ऑक्टोबर २०१९ या ७ महिन्याकरिता रु.२००.०० लाख इतका निधी 
सदर तक्त्यातील रकाना क्र.१० नुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


विवरण पत्र "ब " ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 


(रु. लाखात) 
अ.क्र) विभागीय संस्था प्रशिक्षणाचे प्रकार प्रशिक्षणार्थी | एकूण खर्च 
ची 
प्रशिक्षण शुल्क दर निवासी रु.१५००/-अनिवासी रु.६००/- ie 
पायाभूत उजळणी पदोन्नतीनंतरचे | पायाभूत उजळणी पदौन्नती गीन विषयाची 
वर्ग-२ वर्ग-२ वर्ग-२ वर्ग-३ वर्ग-३ वर्ग-३ तोंड ओळख 
(४२ दिवस) | (५दिवस) (१२ दिवस) (१२ दिवस) (५ दिवस) (५दिवस) (१ दिवस) 
२००४२ (१०२०,६५ ROOKIAKAY4OO (९२४>:१२)<१५००) WRVOXYX ४६७५५५१५०० | CooXgoo 
X94oo X94o0o १५०० 
Fe २ ३ विक 4 & el ८ ९ हि शिक १ 
az वनामती १२० ८० ४० १५४ ४६० १०० १०० १०५४ | रु.१६०.६२ 
नागपूर रु.७५.६० रु.६.०० रु.७.२० रु.२७.७२ रु.३४.५० रु.९.०० रु.००.६० *रु. १००.०० 
२  । विदर्भ प्रबोधिनी ८० ३०० ८० १२० २४६० १५० ६०० ३७९० रु.३१०.५० 
अमरावती रु.५०.४० रु.२२.५० रु.१४.४० रु.२१.६० रु.१८४.५० रु.१३.५० रु.३.६० *रु. २००.०० 
कि] २८० Yo १०० १३६० ३० १०० १९२० रु.१५३.३० 
Wet 8.29.00 रु.९.०० रु.१८.०० | रु.१०२.०० | रु.२.७० रु.००.६० १०९०१७ 
प्रबोधिनी 
त ळक i= | गं २५० ८६० = ॥ | 9990 रु.१०९.५० 
रु.४५.०० रु.६४.५० *रु.७५.०० 
ee ८० ३० १०० ९०० | ११५० रु.१००.५० 
प्रबोधिनी रु.६.०० रु.५.४० रु.१८.०० रु.६७.५० रु.३.६० * रु.७५.०० 
पैठण रंगाबाद 
‘lige | रळ २०० १२०० १४७ निरंक १८२७ रु.१६०.२३ 
( कुंडल ) रु.२१.०० रु.३६.०० रु.९०.०० रु.१३.२३ *रु.१००,.०० 
एकूण २०० १०२० २०० ९२४ ७२४० ४६७ ८०० १०८५१ | रु. ९९४.६५ 
प्रशिक्षणार्थ्यांची रु.१२६.०० | रु.७६.५० |  रु.३६.०० | रु.१६६.३२ | रु.५४३.०० | रु.४२.०३ रु.४.८० पळणे 
संख्या 


* ६ विभागीय संस्थांना प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार एकूण प्रशिक्षण खर्चा पैकी एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१९ या ७ महिन्याकरिता रु.६५०.०० लाख इतका निधी सदर 
तक्त्यातील रकाना क्र.११ नुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१९/ प्रक्र.६५/१८/१२-अ 


शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन २०१९ / प्रक्र.६५/१९ / १२-अ दिनांक १६ सप्टेंबर,२० १९ 


विवरणपत्र "क " ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (रु.लाखात) 
अ.क्र. प्रशिक्षणाचे प्रकार प्रशिक्षणार्थीची| एकूण खर्च 
प्रशिक्षण शुल्क दर निवासी रु.१०००/- अनिवासी रु.६००/- संख्या 
विभाग जिल्हा संस्था | उजळणी वर्ग-३ | पायाभूत वर्ग-४ | उजळणी वर्ग-४ | नवीन विषयाची 
(५ दिवस) (६ दिवस) (३ दिवस) तोंड ओळख (१ दिवस) 
(१०००५ X ७९१)१०००>६ /१२०) | १०००>३ ४२६० | ६००>१ ३३२५५ 
ee | 2 3 (८. 8 1 4 & शिळ अल्या ८ ९ 
a नागपूर et यक) ee | १६० ९०० १०६० १०.२० 
२ वर्धा __|[_____-------__| | oo | go ९०० ९४० ०६.६० 
3 To se | Hit dea २०० १५०० १७०० १५.०० 
४ भंडारा | ------_______| |[____----___| १२० १२०० १३२० १०.८० 
4 चंद्रपूर  [-———- | } oo | 200 १२०० १४०० १३.२० 
नि epee :|| nee ८० ८०० ८८० ०७.२० 
७ अमरावती अमरावती |---| | oo | १६० ९०० १०६० १०.२० 
é ag: ies el शिळ | co ७०० ७८० ०६.६० 
8 अकोला aes | ee } ee ८०० ९०० ०७.८० 
a | यवतमाळ |---| | oo | २०० १००० १२०० १२.०० 
Ea 9. बुलढाणा | ------ | he eee च } eo ०० ९०० १००० ०८.४० 
१२ औरंगाबाद गोण गित. Pee. |, | १२० ७०० ८२० ०७.८० 
१३ BOT Weer 0: ek | ८० ८०० ८८० ०७.२० 
१४ ee ome | cual Bo १००० १०४० ०७.२० 
१५ जालना fa | oo | ८० ७०० ७८० ०६.६० 
१६ बीड  [-——— | } oo ८० ७०० ७८० ०६.६० 
१७ नांदेड | -----______| बिळे च्या go ७०० ७४० ०५.४० 
१८ लातूर __| ------______| cokers २८० १५०० २२८० १७.४० 
१९ उस्मानाबाद | ------ | al १६० ८०० २६० ०९.६० 
२० नाशिक जळगांव |---| ४० २०० १२०० १४०० १५.६० 
२१ नाशिक | ------ | शिक १४० १४०० १५४० १२.६० 
२२ धुळे [== | बिंक | ८० १००० १०८० ०८.४० 
२३ अहमदनगर | ------ | = see _ 1 २०० १२०० १२०० १३.२० 
२४ नंदुरबार (== | ८० २०० ९०० १२०० १६.२० 
२५ पुणे पुणे Eee | Fe eal २०० १५०० १२०० १५.०० 
२६ सांगली, कुंडल प्रशिक्षण संस्था संस्थेस जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेस जिल्हा संस्था म्हणून घोषित न केल्यामुळे प्रशिक्षण उद्यिष्ट देण्यात आलेले नाही. 
२७ सोलापूर [| ----- | [___---___| १६० १२०० १३६० १२.०० 
२८ कोल्हापूर [| | ee | ८० १३०० १३८० १०.२० 
28 सातारा | | बिळे २०० १००० १२०० १२.०० 
३० कोकण ठाणा. Ee १ या 4 १६० १००० ११६० १०.८० 
39 सिंधुदूर्ग |---| ae | co ९०० ९८० ०७.८० 
२३२ रायगड | ------ | ळ्या ८० १५०० १५८० 99.80 
*या संस्थेमध्ये १८५ "क " वर्गातील कर्मचा-यांचे पायाभूत प्रशिक्षण घेण्याबाबत SHAS देण्यात आले आहे. रु.२२.२० 
३३ रत्नागिरी [| te Sees | co (goo ७८० ०६.६० 
38 mer [| |. a ८० ७०० ७८० ०६.६० 
३५ मुंबई हहर | ------- | | --- | |[__-- | ठ्ठ 4G 00,33 
३६ मुंबई उपनगर | ------- | बिळे ज्या शिळ्या a= See | धि च्य 
७९१ १२० ४२६० ३३२५५ *३८४२६ 
5१८५ 
३८६११ 
एकूण खर्च रु.३९.५५ रु.७.२० रु.१२७.८० रु.१९९.५३ रु.३९६.२८रु. 
*रु.१५०.०० 
लाख 


* ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार एकूण प्रशिक्षण खर्चा पैकी एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१९ या 
७ महिन्याकरिता रु.१५०.०० लाख इतका निधी सदर तक्त्यातील रकाना क्र.९ नुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


